शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) दोन 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जून, २०२२ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०७/१६/आ.पु.क. 
दि.२७ जानेवारी, २०१७. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. सअअ (मुं / 
परिमंडळ/का-७/२०२२/३८५३, दि.३१ मे, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयात दोन विभागीय 


लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांची नव्याने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते 
अदा करण्यासाठी विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) दोन पदे सेवार्थ प्रणालीमध्ये नव्याने समाविष्ट 


करण्याच्या अनुषंगाने दोन अधिसंख्य पदे परिविक्षाधीन कालावधीकरिता निर्माण करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयाकडे नव्याने नियुक्‍त 


करण्यात आलेले प्रशिक्षणार्थी श्रीम.मोनिका कुमारी व श्री.सुशिल पंजाबराव गणेशपुरे, विभागीय 


लेखापाल (परिविक्षाधीन) [Central Civil Services (Revised Pay) Rules, २०१६ in the Level ६ 
(Six) in the Pay Matrix] यांना मासिक वेतन व भत्ते मिळण्यासाठी परिविक्षाधीन कालावधीकरिता 
दोन अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
विभागीय लेखापाल या पदाची भरती प्रक्रिया स्टाफ सिलेक्शन Hah करण्यात आली 
असून, सदर पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी दोन वर्षांचा आहे. विभागीय ळेखापाल (परिविक्षाधीन) 
या पदावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


2. 


गणेशपुरे 


अ. | उमेदवाराचे नाव शासन सेवेत रूजू | परिविक्षाधीन कालावधी | अधिसंख्य पदाचा 
क्र. झाल्याचा दिनांक समाप्त होण्याचा | कालावधी 
दिनांक 
१ | २ ३ ॥:. a षु 
दि श्रीम.मोनिका कुमारी* | दि.२४/०६/२०२० दि.२३/०६/२०२२ दि.०७/०३/२०२२ ते 
दि.२३/०६/२०२२ 
२  श्री.सुशिळ पंजाबराव | दि.१७/०३/२०२२ दि.१६/०३/२०२४ दि.१७/०३/२०२२ ते 


दि.१६/०३/२०२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.३२/प्रशासन-१ 


* श्रीम.मोनिका कुमारी यांची प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरीयाणा, पंजाब यांच्या 
कार्यालयात विभागीय ळेखापाल (परिविक्षाधीन) या पदावर दि.२४/०६/२०२० रोजी नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. तद्नंतर आपआपसात बदलीने श्रीम.कुमारी ह्या महालेखाकार (लेखा व 
हकदारी)- ॥, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयात दि.०७/०३/२०२२ रोजी हजर झाल्या आहेत. 
यास्तव श्रीम.कुमारी यांच्या अधिसंख्य पदाचा कालावधी दि.०७/०३/२०२२ ते दि.२३/०६/२०२२ असा 
राहील. तसेच श्रीम.कुमारी व श्री.गणेशापुरे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याच्या 
दिनांकानंतरच्या दिनांकास सदर अधिसंख्य पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 

2. या बाबीवरील खर्च -मागणी क्र. एच-०६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण , 
००१-संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) 
(०२) कार्यान्वयन (2048-9284)> या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.७/१६/आ.पु.क. 
दि.२७ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६२२१०५९५२४९१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, _ | 
Vikram Nivrutti 


Dhamal 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 
३) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई 
प्रत- 
१) अपर मुख्य सचिव (सा.बा)/ सचिव (रस्ते/ सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) 
) 
) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) कार्यासन सेवा-४/अर्थसंकल्प-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१० कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


